तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील 
शासकीय औषधनिर्माणशास्र (पदवी) 
महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांच्या 
आकृतीबंधामध्ये फार्मसी कॉन्सीलळ ऑफ 
इंडियाच्या निकषांनुसार अंतर्गत बदल 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक टिईडी-८००१/(३२१/०१- 

भाग-३)/तांशि-५, दिनांक ०१ एप्रिल, २००४- 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -११११/(१८०/१९) 
/तांशि-२, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-११११/(१८०/१९) 
/तांशि-२, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१९ 

४) फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडियाचे दिनांक १५ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र 

५) नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरूज्जीवन व पदांचा आढावा इत्यादी प्रस्तावांची 
सखोळ तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या विविध 
प्रशासकीय कार्यालये तथा शासकीय व अशासकीय अनुदानित शौक्षणिक संस्थांतील पदांचा 
आढावा संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. तद्‌नंतर, अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (AICTE) च्या सन २०१९-२० च्या मानकांनुसार, संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये शासकीय अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांकरिता शिक्षकीय 
पदांची निर्मिती करण्यात आली असून संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये संचालनालयाच्या 
अखत्यारितीळ शासकीय अभियांत्रिकी ( पदवी, पदव्युत्तर पदवी ), शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 
(पदवी ,पदव्युत्तर पदवी व फार्म-डी), अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी ( पदवी), अशासकीय 
अनुदानित वास्तुशास्त्र (पदवी) महाविद्यालयांतील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 

“Transferred Petitions (Civil) Nos. 101-87of 2014 in Pharmacy Council of India and 
Dr S K Toshniwal Educational Trusts and Others etc.” या न्यायालयीन प्रकरणी मा. सर्वोच्च 
RASA दिनांक ०५ मार्च, २०२० रोजी आदेश पारित केले आहेत. सदर आदेशांनुसार, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम, सदर अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता वाढ/ घट यांकरिता केवळ 
फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे निकषांची अंमलबजावणी औषधनिर्माणझास्त्र संस्थांनी करणे 
आवश्यक आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तुत आदेशाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ४ येथील 
पत्रान्वये विविध औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांकरिता फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाची मानके व 
निकषांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच ,फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यतेशिवाय 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशा किंवा प्रवेशक्षमतेत वाढ करण्यात येऊ नये ,अशा सूचना 
निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

त्यानुसार, राज्यातील शासकीय औषधनिर्माणशास््र (पदवी) महाविद्यालयांतील संदर्भ क्र. -३ 
अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या शिक्षकीय पदांच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडिया च्या निकष व मानकांनुसार अंतर्गत बदल करण्याचा प्रस्ताव नवीन पदनिर्मिती ,पदांचे 
पुनरूज्जीवन व पदांचा आढावा इत्यादी प्रस्तावांची सखोळ तपासणी करण्याकरिता स्थापन 
केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर,२०२२ रोजीच्या बैठकीत मंजूर 
करण्यात आला आहे. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ०५ मार्च २०२० रोजीचे आदेशा, फार्मसी HIRAI ऑफ 
इंडिया यांनी दिनांक १५ मार्च, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचना तसेच, उच्चस्तरीय 
सचिव समितीने दिनांक १३ डिसेंबर,२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमांकरिता फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया चे निकष व 
मानके अवलंबण्याची तसेच, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) महाविद्यालयातील शिक्षकीय 
पदांच्या संस्थानिहाय व पदनाम निहाय आकृतीबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: 
मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी “Transferred Petitions (Civil) Nos. 101-87o0f 2014 in 


Pharmacy Council of India and Dr S K Toshniwal Educational Trusts and Others etc. मध्ये 
दि. ०५.०३.२०२० रोजीचे आदेडा तसेच, फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया यांच्या दिनांक १५ मार्च , 
२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त सूचनांच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे - 

१. राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र विषयाच्या पदविका /पदवी/ पदव्युत्तर पदवी इ. 
अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थांनी फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया (२७) यांनी विहित 
केलेली मानके व निकष यांचे पालन करावे. 

२. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकष व मानकांस अनुसरुन, राज्यातील तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) 
महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्रांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


३. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: १६/आपुक, 
दि. १२/१/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०२०८११५१३१०२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINOD VASANT 
DALVI 


(fa. व. दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१ 


) मा .राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा .मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा .मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) प्राचार्य, सर्व शासकीय औषधनिर्माणशास््र महाविद्यालये (संचालनालयामार्फत) 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


an 


सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण (संचालनालयामार्फत) 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,१/२ मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र,१/२ मुंबई /नागपूर 
१०)अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
११) कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे 
१२) कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 

१३) निवड नस्ती - तांशि-२. 


S 


won 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


तंत्रशिक्षण 


संचालनालयाच्या 


(प्रपत्र) 


अखत्यारीतील 


शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे 


(पदवी) 


महाविद्यालयातील दि.७/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पदनिर्मिती व फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडियाच्या (PCI) निकषान्वये पदनामनिहाय अंतर्गत बदलानुसार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


शासकीय अनुदानित औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) महाविद्यालय, एकत्रित 


पदांचे नाव व सातव्या 
वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 


सन २००४व 
नंतरच्या शासन 
निर्णयानुसार मंजूर 
पदांची संख्या 


दि. ७/१२/२०१९ 
रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार मंजूर पदे 


PCI निकषानुसार स्तंभ ४ 
मधील पदनिर्मितीच्या 
अनुषंगाने अंतर्गत 
बदलानुसार सुधारीत मंजूर 
पदे 


२ 


षु 


प्राचार्य 
वेतन स्तर- १४, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


प्राध्यापक 

वेतन स्तर- १४, 

प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


१४ 


सहयोगी प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १३ ए १, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१३१४००/- 


१४ 


१४ 


१४ 


सहाय्यक प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १०, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
५७७००/- 


२३१ 


३७ 


30 


एकूण 


५३ 


६२ 


६२ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


तंत्रशिक्षण 


संचालनालयाच्या 


अखत्यारीतील 


शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 


(पदवी) 


महाविद्यालयातील दि.७/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पदनिर्मिती व फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडियाच्या (PC) निकषान्वये पदनामनिहाय अंतर्गत बदलानुसार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) महाविद्यालय, कराड ( प्रवेश क्षमता-६०) 


पदांचे नाव व सातव्या 
वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 


सन २००४व 
नंतरच्या शासन 
निर्णयानुसार मंजूर 
पदांची संख्या 


दि. ७/१२/२०१९ 
रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार मंजूर पदे 


PCI निकषानुसार स्तंभ ४ 
मधील पदनिर्मितीच्या 
अनुषंगाने अंतर्गत 
बदलानुसार सुधारीत मंजूर 
पदे 


२ 


षु 


प्राचार्य 
वेतन स्तर- १४, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


प्राध्यापक 

वेतन स्तर- १४, 

प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


सहयोगी प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १३ ए १, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१३१४००/- 


सहाय्यक प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १०, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
५७७००/- 


एकूण 


1 १४ | 


PW 


PW 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


तंत्रशिक्षण 


संचालनालयाच्या 


अखत्यारीतील 


शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 


(पदवी) 


महाविद्यालयातील दि.७/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पदनिर्मिती व फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडियाच्या (PC) निकषान्वये पदनामनिहाय अंतर्गत बदलानुसार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) महाविद्यालय, औरंगाबाद ( प्रवेशा क्षमता-६०) 


पदांचे नाव व सातव्या 
वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 


सन २००४व 
नंतरच्या शासन 
निर्णयानुसार मंजूर 
पदांची संख्या 


दि. ७/१२/२०१९ 
रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार मंजूर पदे 


PCI निकषानुसार स्तंभ ४ 
मधील पदनिर्मितीच्या 
अनुषंगाने अंतर्गत 
बदलानुसार सुधारीत मंजूर 
पदे 


२ 


षु 


प्राचार्य 
वेतन स्तर- १४, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


प्राध्यापक 

वेतन स्तर- १४, 

प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


सहयोगी प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १३ ए १, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१३१४००/- 


सहाय्यक प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १०, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
५७७००/- 


एकूण 


1 १४ | 


PW 


PW 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


तंत्रशिक्षण 


संचालनालयाच्या 


अखत्यारीतील 


शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 


(पदवी) 


महाविद्यालयातील दि.७/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पदनिर्मिती व फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडियाच्या (PC) निकषान्वये पदनामनिहाय अंतर्गत बदलानुसार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


छासकीय औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) महाविद्यालय, अमरावती ( प्रवेशा क्षमता-६०) 


पदांचे नाव व सातव्या 
वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 


सन २००४व 
नंतरच्या शासन 
निर्णयानुसार मंजूर 
पदांची संख्या 


दि. ७/१२/२०१९ 
रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार मंजूर पदे 


PCI निकषानुसार स्तंभ ४ 
मधील पदनिर्मितीच्या 
अनुषंगाने अंतर्गत 
बदलानुसार सुधारीत मंजूर 
पदे 


२ 


षु 


प्राचार्य 
वेतन स्तर- १४, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


प्राध्यापक 

वेतन स्तर- १४, 

प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


सहयोगी प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १३ ए १, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१३१४००/- 


सहाय्यक प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १०, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
५७७००/- 


एकूण 


1 १४ | 


PW 


PW 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११११/(४५/२२)/तांशि-२, 


तंत्रशिक्षण 


संचालनालयाच्या 


अखत्यारीतील 


शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 


(पदवी) 


महाविद्यालयातील दि.७/१२/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील पदनिर्मिती व फार्मसी कॉन्सिल 
ऑफ इंडियाच्या (PCI) निकषान्वये पदनामनिहाय अंतर्गत बदलानुसार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 


शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र (पदवी) महाविद्यालय, रत्नागिरी ( प्रवेशा क्षमता-४०) 


पदांचे नाव व सातव्या 
वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 


सन २००४व 
नंतरच्या शासन 
निर्णयानुसार मंजूर 
पदांची संख्या 


दि. ७/१२/२०१९ 
रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार मंजूर पदे 


PCI निकषानुसार स्तंभ ४ 
मधील पदनिर्मितीच्या 
अनुषंगाने अंतर्गत 
बदलानुसार सुधारीत मंजूर 
पदे 


२ 


षु 


प्राचार्य 
वेतन स्तर- १४, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


प्राध्यापक 

वेतन स्तर- १४, 

प्रारंभिक वेतन रु. 
१४४२००/- 


सहयोगी प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १३ ए १, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
१३१४००/- 


सहाय्यक प्राध्यापक 
वेतन स्तर- १०, 
प्रारंभिक वेतन रु. 
५७७००/- 


एकूण 


a | 


1११ | 


a. _| 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


